मा.मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखाली पुरव्यवस्थापन 
कार्यक्रमासंदर्भात धुपप्रतिबंधक कामांना मान्यता 
देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली राज्य तांत्रिक 
मुल्यमापन समिती रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३५/बंदरे-२, 
२रा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :३ मार्च, २०१६ 


वाचा : 
१) मा. मुख्य सचिव यांची दि. ०२.०२.२०१६ रोजीची टिप्पणी. 
२) गृह विभागाचा शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०९१४/ प्र.क्र. २२५/ बंदरे-२, दि. २९.०९.२०१४. 
३) गृह विभागाचा शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०२१५/ प्र.क्र. ६४/ बंदरे-२, दि. २१.०५.२०१५. 
प्रस्तावना : 


मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली विविध शक्‍ती प्रदत्त/ उच्चस्तरीय / आढावा समित्यांबाबत, 
प्रशासकिय गरजेनुसार अथवा न्यायालयीन आदेश, शासन आदेश इत्यादिमुळे स्थापित झालेल्या आहेत. 
वेळोवेळी या समित्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली असुन त्या बैठकांची वारंवारिता विचारात घेता या बैठका 
आयोजित करणे, त्यास उपस्थित राहाणे, कार्यवृत्त तयार करणे, इत्यादिसाठी मुख्य सचिव कार्यालय तसेच 
संबंधित प्रशासकिय विभाग यांचेकडील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत असल्याचे दिसते. त्यानुषंगाने 
सर्व समित्यांचा फेरआढावा घेऊन त्यातील काही समित्यांचे एकत्रिकरण करणे शक्य आहे काय, किंवा एकाच 
उच्चस्तरीय समिती गठीत करून त्यात त्या समित्यांच्या विषयपत्रिकेमध्ये सर्व बाबींचा समावेश करणे शक्य 
आहे काय? याचे संबंधित विभागाने अवलोकन करून तसेच याव्यतिरिक्त काही समित्या स्थापित झाल्या 
असल्यास त्याबाबतही पडताळणी करून तसा प्रस्ताव मा. मुख्यसचिव यांचेकडे पुढील समन्वय समितीच्या 


बैठकीपुर्वी मा. मुख्यसचिव यांचेकडे सादर करण्याचे निर्देश मा. मुख्यसचिव यांनी दिलेले आहेत. 


जलसंधारण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दि. ३१.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये १२ व्या पंचवार्षिक 
योजनेंतर्गत पुर व्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना केलेल्या असुन त्यानुसार धुप प्रतिबंधक 


कामांना राज्य तांत्रिक मुल्यमापन समितीची तसेच केंद्र शासनाची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याने मा. मुख्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.3५/बंदरे-२ 


सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरव्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात धुपप्रतिबंधक कामांना मान्यता देण्यासाठी क्र. 
एमआयएस ०९१४/ प्र.क्र. २२५/ बंदरे-२, दि. २९.०९.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य तांत्रिक 
मुल्यमापन समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. तथापि, मालवाहतुक व सार्वजनिक हितार्थ प्रवासी 
जलवाहतुक यावर लक्ष केंद्रीत करणे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास शाक्य व्हावे याकरिता समुद्र धुप प्रतिबंधक 
बंधारे बांधकामे योजना क्र. एमआयएस ०२१५/ प्र.क्र. ६४/ बंदरे-२, दि. २१.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली असल्याने सदर समितीची सद्यस्थितीत 
AMRIT नाही. उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, पुरव्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात धुपप्रतिबंधक कामांना 
मान्यता देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली राज्य तांत्रिक मुल्यमापन समिती रद्द करणेबाबतचा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


बंदरांचा विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने करण्याचे धोरण शासनाने अंगिकारले असुन 
त्यानुसार जेट्टी व बहुउद्देशिय बंदरांचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत खाजगी क्षेत्राला देण्यात 
आलेले आहे. यानुषंगाने, लहान बंदरांच्या हद्दीत खाजगी क्षेत्रामार्फत निर्माण करण्यात येणारी ग्रीन फिल्ड 
बंदरे, pete जेट्टी, बहुद्देशिय जेट्टी, जहाज बांधणी, जहाज दुरूस्ती इ. सुविधा तसेच लहान बंदराच्या हद्दीत 
चालणारी प्रवासी वाहतुक यांचे सनियंत्रण व नियमन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत केळे जाते. मालवाहतुक 
व सार्वजनिक हितार्थ प्रवासी जलवाहतुक यावर लक्ष केंद्रीत करणे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास शक्‍य व्हावे 
याकरिता समुद्र धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधकामे योजना दि. २१ मे, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. सबब, पुरव्यवस्थापन कार्यक्रमासंदर्भात धुपप्रतिबंधक 
कामांना मान्यता देण्यासाठी मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखाली क्र. एमआयएस ०९१४/ प्र.क्र. २२५/ बंदरे-२, 
दि. २९.०९.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली राज्य तांत्रिक मुल्यमापन समिती रद्द 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०४१७०७५२११२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P Digitally signed by Sandip 
S a Nn d | p Shamrao Kamble 
DN: CN = Sandip Shamrao 
Kamble, C = IN, S = 
S h amrao _ Watarashtra, 0 = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Home 


Kam ble Date: 2016.03.05 17:16:50 


+05'30 


(सं.शा.कांबळे ) 
शासनाचे अवर सचिव, गृह विभाग. 


प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (dar), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव ( जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सचिव (पदुम), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (पर्यटन), सां.का. व पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव((वने), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सचिव, मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती (बंदरे-२). 


Cc Av AD  -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


